महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील 
कर्मचा-यांना दिनांक १/१/२०१६ पासून 
सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित 
वेतन संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.- मकाक ०२/ २०२०/ प्र. क्र. ४०/ कामगार - १० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० जुलै, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.- वेपुर २०१८/ प्र.क्र.४४/ सेवा-९, दिनांक १/१/२०१९. 
२) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र.- वेपुर २०१९/ प्र.क्र.१/ सेवा-९, दिनांक ३०/१/२०१९. 
३) शासन निर्णय, क्र.- वेपुर २०१९/ प्र.क्र.८/ सेवा-९, दिनांक २०/२/२०१९. 
४) शासन निर्णय, क्र.- वेपुर २०१९/ प्र.क्र. १५/ सेवा-९, दिनांक १४/५/२०१९. 
४) शासन निर्णय, क्र.- वेपुर २०१९/ प्र.क्र.८/ सेवा-९, दिनांक ३०/५/२०१९. 
५) शासन निर्णय, क्र.- सेनिवे २०१९/ प्र.क्र.५८/ सेवा-४, दिनांक २४/१/२०१९. 
६) शासन निर्णय, क्र.- सेनिवे २०१९/ प्र.क्र.५८/ सेवा-४, दिनांक 9/3/2098. 
७ शासन निर्णय, क्र.- सेनिवे २०१९/ प्र.क्र.3४८/ सेवा-४, दिनांक ५/२/२०२१. 
८) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.- मकाक ०९/ २०१२/ 
प्र.क्र. २३०/ कामगार- १०, दिनांक २२/१२/२०१२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 
कामगार कल्याण मंडळाची रचना करण्यात आलेली असून उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ बब 
मधील तरतुदीनुसार मंडळास कामगार वर्गणी, मालक वर्गणी व त्या प्रमाणात विर्निदिष्ट 
गुणोत्तरानुसार शासकीय अंडशादानाच्या माध्यमातून निधी प्राप्त होतो. अधिनियमानुसार ठरवून 
दिलेली उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी मंडळाचा स्वत:चा कर्मचारीवृंद आहे. सद्य:स्थितीत मंडळाचे 
गठण झालेले नसल्याने मंडळाच्या पूर्णवेळ व सेवानिवृत्ती वेतनधारक कर्मचाऱ्यांना राज्य 
शासनाच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सुधारित वेतन श्रेणी लागू 
करण्याचा प्रस्ताव मंडळ प्रशासनाने दिनांक ८/११/२०१९ अन्वये मंजूरीस्तव शासनास सादर 
केला होता. त्यानुसार मंडळ प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार मंडळाच्या सर्व संवर्गातील 
पूर्णवेळ व सेवानिवृत्ती वेतनधारक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार 


सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकाक 02/ २०२०/ प्र. क्र. ४०/ कामगार - १० 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ नुसार स्थापित महाराष्ट्र कामगार 
कल्याण मंडळातील कर्तव्ये पार पाडणा-या सर्व संवर्गातील पूर्णवेळ व सेवानिवृत्ती वेतनधारक 
कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना 
लागू करण्याबाबत मंडळ प्रशासनाने दिनांक ८/११/२०१९ रोजी शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील सर्व संवर्गातील पूर्णवेळ व 
सेवानिवृत्तिवितनधारक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने दिनांक १/१/२०१६ 
पासून परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास शासन खालील 


अटींच्या अधीन राहून मान्यता देत आहे. 


१) महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गांना 
दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सोबतच्या परिशिष्टात (यासोबत परिशिष्ट "अ" जोडले आहे) 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत आहे. 

२) संबंधित कर्मचाऱ्यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजी सुधारित वेतन संरचनेत 
वेतननिश्चिती वरील “वाचा” येथील संबंधित शासन आदेशांमधील तरतुदींनुसार करण्यात यावी व 
दिनांक १/१/२०१६ ते दिनांक ३०/६/२०२१ या कालावधीतील अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेवून 
वेतन सुधारणांचे प्रत्यक्ष लाभ दिनांक १/७/२०२१ पासून देण्यात यावेत. 

3) मंडळातून दिनांक १/१/२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या 
सेवानिवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन, संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ५, दिनांक २४/१/२०१९ 
अनुसार व दिनांक १/१/२०१६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/ कर्मचा-यांचे 
निवृत्तिवेतन/ कुटुंबनिवृत्तिवेतन संदर्भाधीन क्र. शासन निर्णय क्र. ६, दिनांक १/३/२०१९ अनुसार 
सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या निवृत्तिवेतनात/ 
सेवानिवृत्ती उपदानात/ मृत्यू उपदानात तसेच निवृत्तिवेतनाचे अंशराश्ीकरणाच्या लाभात दिनांक 
१/१/२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्यात यावी. हे सुधारित निवृत्तिवेतन 
त्यांना दिनांक १/७/२०२१ पासून अनुज्ञेय ठरेल. मंडळाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या 


कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन हे वित्त विभागाच्या संबंधित आदेझांनुसार काल्पनिकरित्या सुधारित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकाक 02/ २०२०/ प्र. क्र. ४०/ कामगार - १० 


करण्यात यावे. 

४) पूर्णवेळ कार्यरत कर्मचारी व सेवानिवृत्त वेतनधारकांना सुधारित वेतन 
संरचना लागू करताना सुधारित वेतनश्रेणीत अनुज्ञेय होणा-या वेतन व भत्त्यांकरिता शासनाकडून 
कोणतेही अनुदान/ सहाय्य मंडळास अनुज्ञेय होणार नाही. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ 
प्रशासनाने दिनांक ८/११/२०१९ रोजीच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार तसेच मुंबई कामगार कल्याण 
निधी अधिनियम, १९५३ च्या नियम १९-अ मधील तरतूदींच्या अधीन राहून आस्थापना खर्चाचे 
प्रमाण ६०% च्या विहित मर्यादेत राखण्याची दक्षता कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण 
मंडळ, मुंबई यांनी घ्यावी. 

२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.- १६७/ २०२१/ Was, 
दिनांक २३/६/२०२१ व क्र.- ६९/२०२१/ सेवा-४, दिनांक २५/६/२०२१ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥चा959॥9.9०0.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२०१५१६३००३१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


D R S H RI KANT Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR 
. त्या, o=Government Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 


LAXAMANRAO 15 120fcobtdS2bbe aca bess nr 


DR. SHRIKANT LAXAMANRAO. 


PULKUNDWAR कती 
(डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार) 
सोबत: सहपत्र परिशिष्ट "अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (कामगार), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२ यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. मंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२ यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री (कामगार), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२ यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२ यांचे खाजगी सचिव 
५. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


eon SG O&M 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मकाक 02/ २०२०/ प्र. क्र. ४०/ कामगार - १० 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई - १३ 

१३. कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
संबंधित कार्यालये. (कल्याण आयुक्‍त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई 
यांचेमार्फत) 

१४. वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९/ सेवा-४, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१५. निवडनस्ती (कामगार-१०). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


परिशिष्ट “ap 


(शासन निर्णय क्र.- मकाक ०२/ २०२०/ प्र. क्र. ४०/ कामगार — ९०, दिनांक — २० जुले, 202) 


महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील विविध SATA सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने 
मंजूर केलेली सुधारीत वेतन संरचना दर्शविणारा तक्‍ता 


अ. | पदनाम एकूण । सहाव्या व | सातव्या दे योगानुस 
क्र. मंजूर | आयोगानुसार दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून 
पदे । विद्यमान सुधारित वेतन मेट्रीक्स मधील 
वेतनश्रेणी वेतनस्तर 
१. । कल्याण आयुक्‍त १ १५६००-३९१०० ७६०० एस-२५: ७८८००-२०९२०० 
२. | वरिष्ठ उप कल्याण आयुक्‍त १ १५६००-३९१०० ६६०० एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. | उप कल्याण आयुक्‍त २ ९३००-३४८०० ५४०० एस-२०: ५६१००-१७७५०० 
४ ।|लेखा a लेखा परिक्षा १ ९३००-३४८०० ४६०० एस-१६: ४४९००-१४२४०० 
अधिकारी 
५. | स्थापत्य अभियंता १ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
६. । प्रशासन अधिर १ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
७. | लेखा परिक्षा अधिर १ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
८. |लेखाअधिकारी | ९ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
९. | सहायक कल्याण आयुक्‍त ९ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
१०. | सहायक कल्याण आयुक्‍त | १ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
(संगणक) 
११. | सहायक कल्याण आयुक्‍त १ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
(निधी बसुली) 
१२. । कल्याण आयुक्तांचे स्विय | ९ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
सहायक 
१३. | प्रसिर a wah] १ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
अधिकारी 
१४. |विधीअधिकारी | १ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
१५. | विशेष कार्याअधिव १ ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
१६. | संगणक प्रोग्राम १ ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
१७. | सहायक लेखा अधिव ७ ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
१८. | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) २ ९३००-३४८०० ४२३०० एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
१९. |। कामगार कल्याण निधी | १५ | ९३००-३४८०० ४२०० एस-१३: ३५४००-११२४०० 
निरीक्षक (कनिष्ठ) 
२०. | ग्रंथपाल श्‌ ९३००-३४८०० ४२०० एस-१२: ३५४००-११२४०० 
२१. धीक्षक १२ | ९३००-३४८०० ४२०० एस-१३: ३५४००-११२४०० 
२२. | सहायक अधीक्षक २० ५२००-२०२०० २८०० एस-१०: २९२००-९२३०० 
२३. | लघुटंकलेखक ष्‌ ५२००-२०२०० २४०० एस-८ : २५५००-८११०० 
२४. | वरिष्ठ लिपिक २६ ५२००-२०२०० २४०० एस-८ : २५५००-८११०० 
। २५. _कनिष्ठलिपिक | १२६ | ५२००-२०२०० | १९०० | एस-६: १९९००-६३२०० | 


२६. | वाहनचालक शड ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६२२०० 
२७. | नाईक १ ४४४०-७४४० १६०० एस-३ : १६६००-५२४०० 
२८. [et ४४४०-७४४० १६०० एस-३ : १६६००-५२४०० 
२९. | शिपाई २४ | इ४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
३०. | कामगार विकास अधिव डु ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
३१. | कामगार कल्याण अधिव २० ९३००-३४८०० ४२०० TWH-23: ३५४००-११२४०० 
३२. | कल्याण निरीक्षक ¥o | ५२००-२०२०० २४०० एस-८: २५५००-८११०० 
३३. | केंद्र संचालक १३८ ५२००-२०२०० २००० एस-७ : २१७००-६९१०० 
३४. | सहायक केंद्र संचालक ८३ ५२००-२०२०० १८०० एस-५ : १८०००-५६९०० 
३५. । केंद्र महिला कल्याण | १५४ | ४४४०-७४४० १६०० एस-३ : १६६००-५२४०० 
सहायिका 
३६. | केंद्रसेबक / पहारेकरी / २६६ | ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
सुरक्षा रक्षक 
३७. | शिशुसंस्कार शाळा शिक्षका । २ ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 
३८. | सहायक ग्रंथपाल 3 ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६२२०० 
३९. | शिवणवर्ग शिक्षक डं ७५२००-२०२०० २००० एस-७ : २१७००-६९१०० 
wo, | सहायक शिवणवर्ग शिक्षक द्‌ ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६२२०० 
डॅश. ७ ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
४२. | ग्रंथालय सहायक १० ५२००-२०२०० १८०० एस-५ : १८०००-५६९०० 
४३. | प्लंबर g ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६२२०० 
४४. | हस्तव्यवसाय शिक्षिका २ ५२००-२०२०० १८०० एस-५ : १८०००-५६९०० 
४५. |शिवणवर्गनिरीक्षक | १ ५२००-२०२०० २४०० एस-८ : २५५००-८११०० 
४६. | फिल्टर प्लांट परिचर १ ५२००-२०२०० १८०० एस-५ : १८०००-५६९०० 
४७. वीजतंत्री | g ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६२२०० 
४८. | आया १४ | ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
४९. । क्रेश नर्स/ ९ ५२००-२०२०० १८०० एस-५ : १८०००-५६९०० 
शिशु संगोपनालय परिचारिका 
५०. | स्वच्छता सेबक ३४ | इरई४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 


